सन २०२३-२४ या शौक्षणिक वर्षापासून महाराष्ट्र 
राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
मंडळाचे पॅरामेडिकळ गटातील प्रमाणपत्र 
अभ्यासक्रमाच्या नवीन/ अधिकच्या तुकड्यांना 
स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर सुरु करण्यास मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.५५/उद्योजकता 
मंत्रालय मुख्य इमारत (खोली क्र.२०४), २ रा मजला, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २५ ऑगस्ट, २०२३ 


वाचा: 

१) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक:व्हीओसी-२०१२/ ५९१/ 
प्र.क्र.२४५(क)/व्यशि-४, दि. १६ जानेवारी, २०१३ 

२) महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दि. २० जानेवारी, २०२२ रोजी प्रसिद्ध झालेला महाराष्ट्र 
राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ अधिनियम, २०२१ 

३) कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग अधिसूचना क्र.व्हिओसी-२०२०/ 
प्र.क्र.१११/ कौशल्य-२, दि. २५ जानेवारी, २०२२ 

४) संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौडल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे पत्र जा.क्र. 
मरोकौविमं / का-१/ मान्यता विभाग/२०२१-२२/ १५१, दि.३१ जानेवारी, २०२२ 

५) कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हीओसी-२०२०/ 
प्र.क्र.१११/कौशल्य-२, दि.१६ फेब्रुवारी, २०२२ 


६) संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे पत्र क्र.बैठक/ 
का.क्र.१२/२०२३/३०३, दि.३१ मार्च, २०२३ 

७ संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे पत्र क्र.का. 
क्र.०१/ मान्यता/ २०२३/६५६, दि. ०७ जून, २०२३ 


प्रस्तावना: 


औद्योगिकरणातील वाढ, बदलते तंत्रज्ञान, सामाजिक व आर्थिक बदल या बाबींचा विचार 
करता अर्धवट शिक्षण सोडलेल्या विद्यार्थ्यासाठी तसेच विशिष्ट शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांसाठी 
(अँड-ऑन कोर्सेस) कमी कालावधीचे व्यावसायिक अभ्यासक्रम तयार करुन अशा विद्यार्थ्यांना 
रोजगार व स्वयंरोजगारास चालना (Employability) मिळण्याच्या दृष्टीने आवश्‍यक असणा-या 
व्यवसाय शिक्षणाची गरज भागविण्यासाठी व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या 
अधिपत्याखाली सन १९८६ मध्ये महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण मंडळाची ( सध्याचे नाव महाराष्ट्र 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.५५/उद्योजकता 


राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ ) स्थापना झाली. या मंडळामार्फत रोजगार व 
स्वयंरोजगार या उदिष्टपूर्तीसाठी व्यवसायभिमुख अभ्यासक्रम चालविण्यांत येतात. 
औद्योगिककरणातीळल वाढ,बदलते तंत्रज्ञान, सामाजिक व आर्थिक बदल इत्यादींमुळे मंडळाच्या 
अभ्यासक्रमांत काळानुरुप सुधारणा तसेच वाढ करुन सद्यस्थितीत मंडळामार्फत विविध गटातील ६ 
महिने,१ वर्ष व २ वर्ष कालावधीचे अंशकालीन व पूर्णवेळ स्वरुपाचे असे अभ्यासक्रम राबविण्यांत येत 
आहेत.सदर अभ्यासक्रम चालविण्यासाठी इच्छुक खाजगी संस्थांकडून अर्ज मागविण्यात आले होते. 


त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम सुरू 
करण्यासाठी इच्छुक असलेल्या खाजगी संस्थांकडून प्राप्त अर्जाची संबंधित जिल्हयाच्या जिल्हा 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी यांचेमार्फत तपासणी व निरीक्षण करून मंडळाकडे पात्र 
संस्थेची शिफारस केली आहे. जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी यांचेकडून प्राप्त 
झालेल्या प्रस्तावांची तपासणी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळामार्फत 
करून पात्र संस्थांची यादी शासन मान्यतेसाठी संदर्भाधीन क्र. ७ येथील पत्रान्वये सादर करण्यात 
आली आहेत. त्यानुसार सन २०२३-२४ पासून महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
मंडळाचे पॅरामेडिकळ गटातील प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या नवीन संस्था /अधिकच्या 
तुकडयांना स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु करण्यास मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम राबविण्यास 
इच्छुक असलेल्या खाजगी शौक्षणिक संस्थांकडून सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावांची छाननी 
महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळामार्फत करून, त्यानुसार आवश्‍यक 
मानकांची पूर्तता करणाऱ्या संस्थेस मंडळाचे पॅरामेडिकल गटातील प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरू 
करण्यास मान्यता देण्याबाबतची शिफारस मंडळामार्फत करण्यात आली. त्या संस्थांचा तपशिल 
सोबतच्या प्रपत्र “अ” मध्ये सोबत जोडण्यात आला असून, सदर संस्थांना सन २०२३-२४ पासून 
मंडळाचे पॅरामेडिकल गटातील प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम नवीन संस्थेत नवीन/ अधिकच्या तुकडयांना 
स्वयंअर्थसहाय्थयित तत्त्वावर सुरु करण्यास खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


art शर्ती: 
१. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम राबविणास मान्यता 
देण्यात आलेल्या संस्थांना शासन, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ तसेच, संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील संबधित कार्यालये 
यांच्याकडून वेळोवेळी निर्गमित होणाऱ्या आदेशाचे पालन करणे बंधंनकारक राहील. 


२. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम चाळविणेसाठी 


संस्थांना, ज्या जागेत मान्यता देण्यात आळेली आहे त्याच जागेत विद्यार्थी प्रवेश करण्यात यावेत. तसेच 
त्याच जागेचा मान्यतेबाबत विचार करण्यात येईल, जर जागेत बदल आढळल्यास मान्यता रद्द 
करण्यात येईल. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.५५/उद्योजकता 


३. सदर संस्थेस अभ्यासक्रम चालविण्यासाठीची मान्यता ही संस्थेने जागेसंबंधी सादर केलेल्या 
दस्ताऐवजामधील एकूण क्षेत्रफळांचे आणि नकाशा मधील उपलब्ध जागेच्या आधारे देण्यात येत आहे. 

४. सदर संस्थेस महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम सुरु 
करण्यास स्वयंअर्थसहाय्थित तत्वावर मान्यता fest असली तरीही, भविष्यात कोणत्याही प्रकारचे 
अनुदान अथवा आर्थिक मदत देण्यात येणार नाही. तसेच, या अभ्यासक्रमाकरीता प्रवेशा घेतलेल्या 
विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मेंट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती, तसेच शिक्षण शुल्क/परीक्षा शुल्क चा लाभ अनुज्ञेय 
असणार नाही. 

५. सदर अभ्यासक्रमांना स्वयंअर्थसहाय्थित तत्वावर मान्यता देण्यात आल्यामुळे या 
अभ्यासक्रमासाठी संस्थेने नियुक्‍त केलेल्या सर्व कर्मचारी वर्गाची सेवा/वेतन व तद्‌ृअनुषंगीक बाबींची 
जबाबदारी सर्वस्वी संस्थेची राहील. याबाबत शासनाची कोणतीही जबाबदारी राहणार नाही . 

६. सदर संस्थेस अर्ज केलेल्या प्राप्त नस्तीमधील/प्रस्तावामधील अभिलेख्यानुसार मान्यता प्रदान 
करण्यात आलेली आहे, त्यामध्ये भविष्यात काही विसंगती/बेकायदेशीर आढळल्यास संबंधित 
संस्थेतील अभ्यासक्रमांची मान्यता तात्काळ रद्द करण्यात येईल आणि अशा दोषी संस्थांवर कायदेशीर 
कार्यवाही करण्यात येईल. 

७. *“स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर मान्यता मिळालेले प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम” अश्या सूचना फलक 
संस्थांनी दर्शनी भागावर लावणे बंधनकारक राहील. सूचना फलकावर अभ्यासक्रमांच्या मंजूर 
तुकड्यांची संख्या व मंजूर प्रवेश क्षमता यांचा उल्लेख करण्यात यावा. संस्थेचे नाव मेडीकल/ 
इंजिनिअरींग/ पॉलीटेक्नीक/ आय.टी.आय. अथवा तत्सम नाव देण्यात येऊ नये आणि त्याऐवजी 
संस्थेच्या नावाच्या पुढे कौशल्य विकास संस्था असे नमूद करणे बंधनकारक आहे. संस्थानी अशा प्रकारे 
नावात बदल करून सादर न केल्यास अशा संस्थांचा मान्यतेसाठी विचार करण्यात येणार नाही. संस्थेने 
पायाभुत सुविधा व इतर बाबीची पुर्तता प्रस्ताव/ अर्ज सादर करतेवेळी त्यामध्ये संस्थेचे जुने नाव व 
सुधारीत नाव असे दोन्ही नावे नमूद करणे बंधनकारक राहील. 

८. यापूर्वी उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: व्हीओसी-२०१२/५९१/ 
प्र.क्र.२४५(क)/ व्यशि-४, दि.१६ जानेवारी, २०१३ अन्वये, आवश्‍यक ती अनामत रक्कम रोखीने 
चलनाद्वारे अथवा बँक गॅरटीच्या स्वरुपात भरण्याची तरतूद करण्यात आली होती. तथापि, मंडळाचे पत्र 
क्र.बैठक/का.क्र.१२/२०२३/३०३, दि.३१.०३.२०२३ नुसार मान्यता देण्यात आल्याप्रमाणे अनामत 
रक्कम मंडळाच्या बचत बँक खात्यात ऑनलाईन पद्धतीने संबंधित मान्यता प्राप्त संस्थेने भरणे आवश्‍यक 
राहील. 

९. मान्यता देण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमाच्या अधिकच्या/नवीन तुकडयांची प्रवेशक्षमता प्रती 
तुकडी ३० इतकी राहील. 

१०. संस्थेने विद्यार्थी प्रवेश करणेची मान्यता मिळाल्याशिवाय विद्यार्थी प्रवेश केल्यास, किंवा मंजुरी 
पेक्षा ज्यादा प्रवेश केल्यास असे प्रवेश ग्राह्य धरण्यात येणार नाही. याकरीता संस्थेस “महाराष्ट्र राज्यात 
कृषि, प्ठु व मत्स्य विज्ञान, आरोग्य विज्ञान, उच्च तंत्र व व्यवसाय शिक्षण यांमधील अनधिकृत संस्था 
स्थापन करणे आणि अनधिकृत अभ्यास पाठ्यक्रम सुरु करणे (प्रतिबंध) अधिनियम, २०१३” लागू राहील. 
११. मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रम मान्यता दिलेल्या शैक्षणिक वर्षात संस्थेने सुरू न केल्यास अथवा सदर 
अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत सतत ३ वर्ष मंजूर प्रवेश क्षमतेच्या ५० टक्के पेक्षा कमी प्रवेश झाल्यास सदर 
संस्थेची मान्यता आपोआप रद्द होईल. तद्‌नंतर संस्थेस सदर अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी मान्यता 
प्रक्रिया नव्याने करणे आवश्‍यक राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.५५/उद्योजकता 


१२. 


महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या 


अभ्यासक्रमात शासनाने राष्ट्रीय कौशल्य पात्रता आराखडा (NSQF) नुसार बदल केल्यास त्याप्रमाणे 
अभ्यासक्रम राबविणे संस्थेवर बंधनकारक राहील. 


१३. 


पॅरामेडिकल गटातीळ अभ्यासक्रम राबविण्यास मान्यता देण्यात आलेल्या संस्थांनी आवश्‍यक 


त्या ठिकाणी वैद्यकिय क्षेत्रातील संबंधित परिषद/मंडळाची मान्यता घेणे आवश्‍यक राहील. 


१७. 


पॅरामेडिकलच्या पदविका ( Diploma ) व WATTS ( Certificate ) स्तरावरील अभ्यासक्रमात 


प्रशिक्षण पूर्ण केलेले उमेदवार हे आरोग्य सहाय्यक म्हणुन काम करण्यास पात्र राहतील. 


१५. 


पॅरामेडिकलच्या पदविका ( Diploma ) व प्रमाणपत्र Certificate ) स्तरावरील अभ्यासक्रम हे 


वैद्यकिय अभ्यासक्रम नाहीत व उमेदवार कोणत्याही रुग्णास कोणतेही औषधे लिहून देण्यास 
(Prescribe drugs ) पात्र असणार नाहीत. 


१६. 


पॅरामेडिकलच्या पदविका ( Diploma) व प्रमाणपत्र Certificate ) स्तरावरील अभ्यासक्रम पूर्ण 


केलेले उमेदवारांना “डॉक्टर ( Doctor)” ही उपाधी ( Title लावण्यास मनाई राहील. 


१७. 


मान्यता दिलेल्या संस्थांनी व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरू केले आहेत तसेच अभ्यासक्रमनिहाय 


प्रवेशित विद्यार्थी संख्या याबाबतची माहिती संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौड़ाल्य, व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण मंडळ यांनी शासनास दोन महिन्यात सादर करावी. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२३०८२५१५४२०१०४०३ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHRINIVAS JAGANNATH SHASTRI 

S H R | N | VA S DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SKILLS 
EMPLOYMENT ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION 
DEPARTMENT, 

J AG A N N ATH 2.5.4.20=562c9a4a27312e1de46dbbd470c2f1a3e466d159bc4c9 
bd7f2f9cc64766ab talCode=400032, st=Maharasht 
5 


INumber=CO2F19AC7E7AB3AS0D817C95CF483E33229CFOC 


8B03283B175900630F81D2337, cn=SHRINIVAS JAGANNATH 
SHASTRI Shas 
Date: 2023.08.25 15:43:32 +05'30 


(श्रीनिवास शास्त्री) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री (कौ.रो. उ. व ना.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


. अपर मुख्य सचिव, plied , रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक मंत्रालय, 


मुंबई. 


. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई. 


४. संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई. 


io 


. सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/ 


अमरावती/नागपूर (संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई. 
यांच्यामार्फत ) 


. संबंधित जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी (संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय 


शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई यांच्यामार्फत ). 


. संबंधित संस्था. (संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ 


यांच्यामार्फत) 
निवडनस्ती (उद्योजकत). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


शैक्षणिक सन २०२३-२४ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या 


संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे. 
प्रपत्र (अभ्यासक्रम गट -पॅरामेडिकल गट) 


अ संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी उ 
विभाग । जिल्हा मान्यतेचा प्रकार | तुकडी संख्या 
क्र वाढकरिता) 


अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन आय. सी. यू. टेक्नीशियन, अर्धवेळ, कालावधी - सहा महिने 


सन्मती प्रतिष्ठान संचलित सिध्दी alates व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण केंद्र, प्लॉट नं ४. 
नवीन संस्था po q 
नगर कल्याण WS, आळे, ता. जुन्नर, जि. पुणे, पिन कोड-४१२४११ 


अभ्यासक्रम सांकेतांक - २०११३७ 


स्व-रुपवर्धिनी संचलित स्व-रुपवर्धिनी कौशल्य विकास प्रशिक्षण केंद्र, सर्व्हे क्र. ३०५, ae शा 
कॉर्नर लिंक © fe) 
चऱ्होली बुद्रुक, पठारे कॉर्नर, चऱ्होली-धानोरी लिक रोड, पुणे ४१२ १०५ 
अभ्यासक्रमाचे नाव -सी.सी.इन हेल्थ सॅनिटायझेशन ऑफिसर्स (450), अर्धवेळ, कालावधी - सहा महिने अभ्यासक्रम सांकेतांक - २०११४० 
सन्मती प्रतिष्ठान संचलित सिध्दी कौडल्य व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण केंद्र, प्लॉट नं ४. यां 
नवीन संस्था po q 
नगर कल्याण WS, आळे, ता. जुन्नर, जि. पुणे, पिन HrS-v 92899 
हि. अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन ऑपरेशन थिएटर CHARA, पूर्णवेळ, कालावधी - एक वर्ष अभ्यासक्रम सांकेतांक -२०१२०१ 


ga पुणे स्व-रुपवर्धिनी संचलित स्व-रुपवर्धिनी preg विकास प्रशिक्षण केंद्र, सर्व्हे क्र. 304, ला डिओ 
4 4 चऱ्होली बुद्रुक, पठारे कॉर्नर, चऱ्होली-धानोरी लिंक WS, पुणे ४१२ १०५ 


५ अभ्यासक्रमाचे नाव -सी.सी.इन नर्सिंग केअर, पूर्णवेळ, कालावधी - एक वर्ष अभ्यासक्रम सांकेतांक - २०१२२६ 


सिद्धाचलम चॅरिटेबल ट्रस्ट, संचलित सुशील कौशल्य व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण केंद्र, ज्या 
पुणे पुणे पर लकी, नवीन संस्था डिओ १ 
ल्हाई, हवेली, पुणे ४१२२०७ 


Page 1 of 9 


Ped, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.५५/उद्योजकता, दि.२५ ऑगस्ट, 2023 सोबतचे "प्रपत्र a 


शैक्षणिक सन २०२३-२४ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या 


संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे. 
प्रपत्र (अभ्यासक्रम गट -पॅरामेडिकल गट) 


अ संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी ी 
विभाग । जिल्हा मान्यतेचा प्रकार | तुकडी संख्या 
क्र वाढकरिता) 


६|अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन रेडीओलॉजी टेक्नीशियन, पूर्णवेळ, कालावधी - एक वर्ष 


सिद्धाचळम चॅरिटेबल ट्रस्ट, संचलित सुशील कौशल्य व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण केंद्र, न्या 
पुणे पुणे ae नवीन संस्था a q 
EIS, हवेली, पुणे ४१२२०७ 
७|अभ्यासक्रमाचे नाव -सी.सी.इन पॅथोलॉजी टेक्नीशियन, पूर्णवेळ, कालावधी - एक वर्ष अभ्यासक्रम सांकेतांक -२०१२३० 


बबनराव नारायण ढोकळे शिक्षण संशोधन संस्था संचलित आदर्श परामेडीकल, कौडाल्य 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, एल.आय.सी. बिल्डींग, दुसरा मजला, नारायणगांव, ता 
जुन्नर, जिल्हा पुणे ४१०५०४ 
alga gh आराधना स्किल्स प्रा. लिमीटेड संचलित आराधना स्किल्स, 20, गिरीराज हौरिग 
3 3 सोसायटी, ८१/ए१, बाणेर रोड, औंध- पुणे,ता.हवेली पुणे -४११ ००७. 
an जीवन शिक्षण संस्था संचलित आदर्श कौशल्य विकास संस्था C/o वि.शा. पाटील प्राथमिक 
३|पुणे सांगली ERA Ee ae ee 
शाळा लक्ष्मीनगर, बुधगाव, ता. , जि. सांगळी ४१६३०४ 


णो qh सनशाईन इन्स्टिटयुट ऑफ RAC HS सायन्स अँण्ड रिसर्च सेंटर, कौशल्य, व्यवसाय 
ण 3 शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, मंचर, ता. आंबेगांव, जि. पुणे ४१०५०३ 


अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन डायलेसिस टेक्नीशियन, पूर्णवेळ, कालावधी - एक वर्ष 


सिद्धाचळम चॅरिटेबल ट्रस्ट, संचलित सुशील कौशल्य व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण केंद्र, च्या 
पुणे पुणे मध्यात नवीन संस्था डिओ १ 
ल्हाई, हवेली, पुणे ४१२२०७ 


Page 2 of 9 


Ped, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.५५/उद्योजकता, दि.२५ ऑगस्ट, 2023 सोबतचे "प्रपत्र - अ 


शैक्षणिक सन २०२३-२४ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या 


संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे. 
प्रपत्र (अभ्यासक्रम गट -पॅरामेडिकल गट) 


संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी 
विभाग । जिल्हा वाढकरिता! मान्यतेचा प्रकार | तुकडी संख्या 


सन्मती प्रतिष्ठान संचलित सिध्दी कौडाल्य व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण केंद्र, प्लॉटनं ४. 
नगर कल्याण रोड, आळे, ता. जुन्नर, जि. पुणे, पिन कोड-४१२४११ 


व्ही.आर. आय चारिटेबल ट्रस्ट संचलित व्हिजन इन्स्टिटयुट ऑफ व्होकेशनल ट्रेनिंग 
२ पुणे सांगळी  ।|इन्स्टिट्यूट, आरआयआयटी बिल्डींग, मीरा हौसिंग सोसायटी, माधव नगर रोड, सांगली 
४१६४१६ (संस्था कोड १४०४२५) 


अभ्यासक्रम सांकेतांक - २०१२३७ 


त ळोकविकास प्रतिष्ठान संचलित सिध्दिविनायक व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, शिवशक्ती भवन, 


एस.टी.स्टॅन्ड जवळ, जि.सांगली, पिन कोड-४१६४१६, संस्था कोड-१४०४०> 


णो णी स्व-रुपवधिनी संचलित स्व-रुपव्धिनी कौठाल्य विकास प्रशिक्षण केद्र, सव्हे क्र. ३०५, 
ele 3 चऱ्होली बुद्रुक, पठारे कॉर्नर, चऱ्होली-धानोरी लिक रोड, पुणे ४१२ १०५ 


अभ्यासक्रमाचे नाव -सी.सी.इन हेल्थ सॅनिटरी इन्स्पेक्टर, पूर्णवेळ, कालावधी - एक वर्ष 


द रिअल एज्युकेशन अँन्ड मल्टिपर्पज सोसायटी संचलित स्वामी विवेकानंद कौशल्य, 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, श्री कॉम्पळेक्स, मेन रोड, कोडोली. ता. पन्हाळा, जि. 
कोल्हापूर, पिन कोड-४१६११४, संस्था कोड-१६०३४१ 

सन्मती प्रतिष्ठान संचलित सिध्दी कौशल्य व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण केंद्र, प्लॉट नं ४. 
नगर कल्याण रोड, आळे, ता. जुन्नर, जि. पुणे, पिन कोड-४१२४११ 


Page 3 of 9 


अभ्यासक्रम सांकेतांक - २०१२३८ 


Ped, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.५५/उद्योजकता, दि.२५ ऑगस्ट, 2023 सोबतचे "प्रपत्र a 


शैक्षणिक सन २०२३-२४ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या 


संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे. 
प्रपत्र (अभ्यासक्रम गट -पॅरामेडिकल गट) 


अ. संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी ी 
विभाग । जिल्हा मान्यतेचा प्रकार | तुकडी संख्या 
क्र वाढकरिता) 
| ११ अभ्यासक्रमाचे नाव -डिप्लोमा कोर्स इन मेडिकल लॅब टेक्निशिअन, पूर्णवेळ, कालावधी - दोन वर्ष अभ्यासक्रम सांकेतांक - २०१४०४ 
सनशाईन इन्स्टिटयुट ऑफ पॅरामेडीकल सायन्स अँण्ड रिसर्च सेंटर, कौशल्य, व्यवसाय 
ae aul तत 
शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, मंचर, ता. आंबेगांव, जि. पुणे ४१०५०३. 
मुंबई मुंबई एज्युकेशन बोर्ड मुलुंड कॉलनी संचलित जय भारत पॅरामेडिकल इन्स्टिटयुट, मुलुंड नविन संस्था 
उपनंगर ।कॉलनी, ओल्ड बॅरेक (9-90), मुलुंड कॉलनी, मुलुंड पूर्व, मुंबई, पिन कोड-४०००८१ 
ट्राससेंडर सर्व्हिसेस प्रा. लिमिटेड संचलित आयदट्रान्सफॉर्म Raise सेटर, रिळायन्स नविन संस्था 
हॉस्पीटल, ठाणे बेलापूर रोड, कोपरखैरने स्टेशन समोर, नवी मुंबई ४००७१० 


रायल मेडिको टेक्नीकल सोसायटी संचलित रॉयल इन्स्टिटयुट ऑफ हेल्थ सायन्स, रॉयल ।नविन संस्था 
हाऊस, प्लॉट नं. १८-बी,सर्व्हे नं. ९३/२, महादेव इंडस्ट्रियल इस्टेट, गोटेगर, पो. पाडले, 


नवीन संस्था 


डोंबिवली, जि. ठाणे ४२१२०४. 


गुरुप्रेम हॉस्पिटल संचलित डॉ. काळे पॅरामेडीकल इन्स्टिटयुट अँन्ड स्किल डेव्हलपमेंट, यु - 


= 
aa 


मुंबई 

| १, नवरात्री प्रसाद हॉटेळ जवळ, सेक्टर - ४, ऐरोली, नवी मुंबई Yoo ७०८. 
अंकिता एज्युकेशन सोसायटी संचलित सावित्रीबाई फुले इन्स्टिटयुट ऑफ पॅरामेडीकल 
सायन्स अँन्ड स्किल डेव्हलपमेंट, ६ नाखवा कंपाऊड, सॉ मिल, चेंदणी कोळीवाडा रोड, 


मुंबइ 
जोशी बेडेकर कॉलेज, ठाणे Yoo ६०१. 
: औरंगाबाद |siktrate |आनंद चॅरिटेबल ट्रस्ट संचलित आनंद स्किल डेव्हलपमेंट इन्स्टिटयुट, आनंद हॉस्पिटल ।|नविन संस्था 
फुळेवाडी रोड ता. वैजापुर, जि. औरंगाबाद ४२३७०१ 


Page 4 of 9 


2 


Ped, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.५५/उद्योजकता, दि.२५ ऑगस्ट, 2023 सोबतचे "प्रपत्र a 


शैक्षणिक सन २०२३-२४ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या 


संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे. 
प्रपत्र (अभ्यासक्रम गट -पॅरामेडिकल गट) 


अ. संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी ; 
= विभाग । जिल्हा a मान्यतेचा प्रकार | तुकडी संख्या 


औरंगाबाद |औरंगाबाद श्री. पंजाबराव फांऊडेशन संचलित औरंगाबाद टेक्निकल इन्स्टिटयुट, चिऱ्तेपिपळगाव 
औरंगाबाद बीड हायवे, उडडानपुलाच्या जवळ, औरंगाबाद -४३१००७ 


औरंगाबाद [SISA  ।मागास समाज सेवा मंडळ संचलित एम.एम.आर कौडाल्य विकास संस्था मु.पो.नेर मोहाडी 
रोड नेर ता.जि.जालना, पिन कोड-४३१२०३ 


रि औरंगाबाद |जाळना  ।जनधारा बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था संचलित भोजने अँडव्हान्स पॅरामेडीकल इन्स्टिटयूट, 
oO A 
मेन रोड, जामखेड, ता. अंबड, जि. जालना पिन कोड-४३११२१ 


औरंगाबाद |जालना  ।परिवर्तन बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था संचलित परिवर्तन कौशल्य विकास महामंडळ प्लॉट 


नं. १४ C.T.S No. ९६६७/१२,७. No.880, खोमणे कॉम्प्लेक्स, पोस्ट ऑफिस जवळ, चमन, 
रेल्वे स्टेशन रोड, किंग कॉलेज जवळ जुना जालना- ४३१२०३ 


औरंगाबाद |जालना ।छत्रपती शिवाजी महाराज बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था संचलित मधुसूदन गोंडगे कोर्सस 
| = कौशल्य विकास संस्था, जानकी नगर, मंठा, ता. मंठा, जि. जालना ४३१५०४ 

औरंगाबाद बीड श्री संत ज्ञानेश्वर सामाजिक प्रतिष्ठान संचलित सई कौड़ल्य विकास संस्था,वडवणी, ता. 
| वडवणी. जि. बीड- ४३११४४ 


औरंगाबाद |बीड रेनुका प्रतिष्ठान संचलित आरोही पॅरामेडीकल कौशल्य विकास संस्था, मु. पो. धानोरा 
(बुद्रुक), ता. अंबाजोगाई, जि. बीड- ४३१५२३ 


औरंगाबाद भगवान साई बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था, संचलित रामलिंग विघ्ने कौडल्य विकास संस्था, 


र 


अ 
क्र 


१४ 
4 


9 


मु. पो. आनंदगाव, ता. शिरुर कासार, जि. बीड ४१३२४९ (संस्था कोड २१०४९४) 


२826509 


Ped, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.५५/उद्योजकता, दि.२५ ऑगस्ट, 2023 सोबतचे "प्रपत्र - अ 


शैक्षणिक सन २०२३-२४ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या 
संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे. 


प्रपत्र (अभ्यासक्रम गट -पॅरामेडिकल गट) 


अ. संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी ae 
औरंगाबाद | लातूर मॉडर्न शिक्षण बहुउद्देशीय सेवाभावी मंडळ संचलित मॉडर्न टेक्निकल अन्ड परामेडिकल तुकडीत वाढ 
१६ कौशल्य विकास संस्था, उदगीर समय कॉम्प्लेक्स एक्सेस बँकेच्या शोजारी देगलूर रोड, 
उदगीर, जि. लातूर. पिन कोड-४१३५१७ (संस्था कोड २४०४५७) 
औरंगाबाद | लातूर हेल्प मेडीकल Himsa संचलित श्री. War पॅरामेडीकल सायन्स कौशल्य विकास संस्था, ।|नविन संस्था 
i दिपज्योति नगर, जुना M.I.D.C. रोड, लातूर-४१३५१२ 
अमरावती |अकोळा संत गाडगेबाबा बहुउद्देशीय संस्था संचलित पारस पॅरामेडिकल कौडाल्य विकास प्रशिक्षण 
१ संस्था, ६ माधव नगर, एकविरा मैदानाजवळ, गोरक्षण रोड, अकोला,पिन कोड-४४४१०४ ।नवीन अभ्यासक्रम 
(संस्था कोड २६०४९५) 


: अमरावती [splot  'हव्वाबाई एज्युकेशन अँन्ड वेल्फेअर सोसायटी संचलित बनात स्किल Seats 
: इन्स्टिटयुट शेगांव आकोट रोड मु.पो.ळोहारा बाळापुर जि. अकोला, पिन कोड- ४४४३११ 


अमरावती ।|यवतमाळ ।मा. सरस्वती बहुदेशीय शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित श्री. शिवाजी कोलेज ऑफ 
२९०५६४) 

अमरावती ।यवतमाळ श्री. श्रीसंस्कृती बहुउद्देशीय संस्था संचलित मल्टीस्किल टेक्नीकल अँण्ड पॅरामेडीकळल 
स्किल डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट,रामदेव बाबा मंदीराजवळ, चिखलगाव,वणी,ता. वणी, जि. 
यवतमाळ-४४५३०४ 


Page 6 of 9 


१७ 

Gc 
२० 
२१ 


Ped, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.५५/उद्योजकता, दि.२५ ऑगस्ट, 2023 सोबतचे "प्रपत्र - अ 


शैक्षणिक सन २०२३-२४ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या 
संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे. 


प्रपत्र (अभ्यासक्रम गट -पॅरामेडिकल गट) 


संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी ी 
विभाग । जिल्हा वाढकरिता! मान्यतेचा प्रकार | तुकडी संख्या 


अ 
क्र 


यवतमाळ-४४५२१५ (संस्था कोड २९०५६३) 
नागपूर ।नागपूर [data एज्युकेडानल अँन्ड वेल्फेअर सोसायटी द्वारा ओरोन इन्स्टिटयुट ऑफ lari  ।नविन संस्था 
अन्ड स्किलस डेव्हलपमेंट सेंटर, प्लॉट नं. ०२, ब्लॉक - सी, दुबे नगर, हुडकेश्वर रोड, 


नागपूर ।नागपूर  ।व्हिएसपिएम अकडमी ऑफ हायर एज्यूकेशन, संचलित लता मंगेशकर हॉस्पिटल अन्ड 
इन्स्टिटयुट ऑफ पॅरामेडकल सायन्स स्कील डेव्हलपमेंट डिगडोह, हिंगणा रोड, नागपूर- 
४४००१६ 
नागपूर ।गोंदिया ।गडपाले शिक्षण संस्था संचलित बादल WSUS पॅथालॉजी कौशल्य विकास संस्था महात्मा नविन संस्था २ 
re | aa फुले वार्ड नं ०२, खैरलांजी रोड, तिरोडा, जि. गोंदिया - ४४१९११ क. | 
7 ~ ; शिडी 


अमरावती ।यवतमाळ ।प्रयाग शंकर बहुउद्येशिय शिक्षण संस्था संचलित स्वप्नपूर्ती परामेडीकल व्होकेशनल स्कोल [AR संस्थेत 
डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट (DMLT), वसंत गार्डन समोर देवकृपा नगर काकड्डाती ता. पुसद जि. नवीन अभ्यासक्रम 


नागपूर ।गोंदिया साई शिक्षण संस्था संचलित हर्षे परामेडीकळल Hlared विकास संस्था आमंगाव, डोये तुकडीत वाढ 
वाडयाजवळ, शिकु विहार च्या मागे, गोंदिया रोड, आमगांव, जिल्हा गोंदिया ४४१९०२, 
संस्था कोड ३३०३२३ 

नागपूर ।गोंदिया ग्यान बहुउद्देशिय संस्था संचलित ग्यान गोदिया परामेडिकल एन्ड व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, | तुकडीत वाढ 
गोंदिया C/o. सुनिता सायबर कॅफे, रिंग रोड, मनोहर भाई वार्ड, सहयोग हॉस्पिटल जवळ, 
गोंदिया-४४१६१४. संस्था कोड ३३०३२४ 


Page 7 of 9 


२२ 
२४ 
२५ 
२६ 
२७ 


Ped, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.५५/उद्योजकता, दि.२५ ऑगस्ट, 2023 सोबतचे "प्रपत्र - अ 


शैक्षणिक सन २०२३-२४ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या 


संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे. 
प्रपत्र (अभ्यासक्रम गट -पॅरामेडिकल गट) 


अ. संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी ी 
विभाग । जिल्हा मान्यतेचा प्रकार | तुकडी संख्या 
क्र वाढकरिता) 
गोंदिया 


नागपूर श्री. छत्रपती शिवाजी महाराज बहुउद्देशिय सामाजिक संस्था संचलित श्री. छत्रपती शिवाजी | तुकडीत वाढ २ 
२८ महाराज कौशल्य विकास संस्था, मु. रिसामा, पो. आमगांव, ता. आमगांव, जि. गोंदिया - 
४४१९०२ संस्था कोड ३३०३१७ 
अभ्यासक्रमाचे नाव -डिप्लोमा कोर्स इन फिजिओथेरपीस्ट, पूर्णवेळ, कालावधी - दोन वर्ष 
स्व-रुपवर्धिनी संचलित स्व रुपवर्धिनी कौशल्य विकास प्रशिक्षण केंद्र, सर्व्हे क्र. ३०५, र 
पुणे पुणे कॉर्नर ee नवीन संस्था डिओ १ 
6 a चऱ्होली बुद्रुक, पठारे कॉर्नर, चऱ्होली-धानोरी लिक रोड, पुणे ४१२ १०५ चिकत 
औरंगाबाद |बीड लहाणे परिवार चॅरीटेबल ट्रस्ट, संचलित विठाई Aisne कौशल्य विकास संस्था डॉ. ।|जुन्या संस्थेत 
लहाणे फार्म, जिरेवाडी, ता. जि. बीड - ४३११२२ संस्था कोड - २१०४२७ नवीन अभ्यासक्रम 


औरंगाबाद औरंगाबाद |आनंद चॅरिटेबल ट्रस्ट संचलित आनंद स्किल डेव्हलपमेंट इन्स्टिटयुट, आनंद हॉस्पिटल ।|नविन संस्था 
फुळेवाडी रोड ता. वैजापुर, जि. औरंगाबाद ४२३७०१ 


नागपूर ।नागपूर  ।संकल्प बहुउद्देशीय शैक्षणिक संस्था संचलित इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पॅरामेडिकल सायन्स [FRM संस्थेत 
अन्ड स्किल डेव्हलपर्मेट, C/o-LMHSJY. हॉस्पिटल अँन्ड इन्स्टिट्यूट सिताबर्डी , नागपूर- |नवीन अभ्यासक्रम 
४४००१२ (संस्था कोड ३१११०५) 


नागपूर ।नागपूर fee एसपि एम अंकडमी ऑफ हायर एज्यूकेडान संचलित लता मंगेडहकर हॉस्पिटल अन्ड  |जुन्या संस्थेत 
इन्स्टिटयुट ऑफ पॅरामेडीकल सायन्स स्किल डेव्हलपमेंट ५ , वायएमसीए कॉम्प्लेक्स, नवीन अभ्यासक्रम 


अभ्यासक्रमाचे नाव - डिप्लोमा कोर्स इन डायलेसिस टेक्नॉलॉजी, पूर्णवेळ, कालावधी - दोन वर्ष 
२ 
३ 


महाराज बाग रोड, सिताबर्डी नागपूर-४४००१२ (संस्था कोड - ३१११००) 


Page 8 of 9 


Ped, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.५५/उद्योजकता, दि.२५ ऑगस्ट, 2023 सोबतचे "प्रपत्र - अ 


शैक्षणिक सन २०२३-२४ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या 


संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे. 
प्रपत्र (अभ्यासक्रम गट -पॅरामेडिकल गट) 


अ. संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी ी 
विभाग । जिल्हा मान्यतेचा प्रकार | तुकडी संख्या 
क्र वाढकरिता) 


४ |नागपूर ।नागपूर fee war TO Va अकडमी ऑफ हायर एज्यूकेशन, संचलित लता मंगेशकर हॉस्पिटल अन्ड 
इन्स्टिटयुट ऑफ पॅरामेडीकल सायन्स स्कील डेव्हलपमेंट डिगडोह, हिंगणा रोड, नागपूर- 
४४००१६ 


अभ्यासक्रमाचे नाव - डिप्लोमा कोर्स इन मेडिकल रेकॉड्स टेक्नालॉजी, पूर्णवेळ, कालावधी - दोन वर्ष 
मुंबई ठाणे ग्लोबल एज्युकेशन सोसायटी संचलित ग्लोबल इन्स्टिटयुट ऑफ स्कील डेव्हलपमेंट, जुन्या संस्थेत 

पांडुरंग निवास, रुम. नं. ८ व ९, आजाद गाव, हनुमान मंदिर जवळ, डोंबिवली पूर्व, जिल्हा ।नवीन अभ्यासक्रम 

ठाणे ४२१००१ संस्था कोड 030304 


अभ्यासक्रमाचे नाव - डिप्लोमा कोर्स इन नॅचरोपॅथी अंड योगिक सायन्स, पूर्णवेळ, कालावधी - दोन वर्ष 


मुंबई ठाणे रायल मेडिको टेक्नीकल सोसायटी संचलित रॉयल इन्स्टिटयुट ऑफ हेल्थ सायन्स, रॉयल ।नवीन संस्था 
हाऊस, प्लॉट नं. १८-बी,सर्व्हे नं. ९३/२, महादेव इंडस्ट्रियल इस्टेट, गोटेगर, पो. पाडले, 
डोंबिवली, जि. ठाणे ४२१२०४. 
२ औरंगाबाद औरंगाबाद ।सौ.वत्सलाबाई शौक्षणिक व सामाजिक प्रतिष्ठान संचलित मातोश्री कौडल्य विकास संस्था 
मु.पो. रांजणगाव पोळ ता. गंगापुर जि. औरंगाबाद, पिन कोड- ४२३७०२ (संस्था कोड णं 


१७०६३७) 


३ नागपूर ।नागपूर agra मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल अड रिसर्च सेटर संचलित आयुष्यमान मेडिकळ  ।जुन्या संस्थेत 
पॅरामेडिकल कॉलेज, कामठी, नागपूर-४४१००२ (संस्था कोड-३११०७७) नवीन अभ्यासक्रम 


Page 9 of 9 


